तालुका बीज 


गुणन केंद्र नांदगाव 


ता.मालेगांव, जि.नाशिक या प्रक्षेत्रावर अंशता: 
रुपांतर करून शासकीय फळरोपवाटिका 
स्थापन करणेस मान्यता मिळणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- फरोवा-२०२२/प्र.क्र.११६/१३-अे, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- ०५ एप्रिल, २०२३. 


संदर्भ :-१) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. फलो/फलो-२/ताबीके रुपांतर- 


शरोवा/२१६०१/२०२२.दि. १७/०६/२०२२ 


2) शासन निर्णय क्र.फरोवा-२०२२/प्र.क्र.११६/१३-अ, दिनांक- ०७/०२/२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात ज्या ज्या ठिकाणी तालुका 
बीज गुणन प्रक्षेत्र नांदगाव ता.मालेगाव, जि. नाशिक असे नमूद केलेले आहे. त्या ऐवजी तालुका बीज गुणन केंद्र 
नांदगाव ता.नांदगांव, जि. नाशिक असे वाचण्यात यावे. 
सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०४०५१५४२३४४१०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


g. 
१०, 
१. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
HEMANT 
GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


Je88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7 
le=400032, st=Maharashtra, 
152A6AEB6042BDE4040836D 
5411 MANT GORAKHNATH 
MHAPANKAR 
Date: 2023.04.05 


(हे. गो. म्हापणकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

संचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

संचालक, निविष्ठा व गुण नियंत्रण, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
विभागीय कृषि सहसंचालक,नाशिक विभाग,नाशिक. 

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक. 


. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर, 
. महालेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,नाशिक. 


संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 


कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 


१२. निवड नस्ती (१३-ओ). 


